सन २०१८-१९ मध्ये नानाजी देशमुख 
कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता राज्य 
हिळछयाचा रु.६५६.५३ लक्ष निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नादेकू-४६१८/प्र.क्र. ६०/८ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक-३१ जानेवारी, २०१९ 


१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दिनांक ०७.०७.२०१६ 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दिनांक १०.०८.२०१६ 

3. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दिनांक २८.१०.२०१६ 

४. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक:- हअप्र-०७१६ /प्र.क्र.८०/ राकृवियो 
कक्ष, दिनांक २८.०९.२०१७ 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दिनांक १७.०१.२०१८ 

६. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक ०२.०४.२०१८ व 
दिनांक २५.०१.२०१९ 

७. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. नादेकू-४६१८/ प्र.क्र. ६०/८ओ दिनांक २५.०५.२०१८ 

८. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, कार्यालयाचे पत्र क्र. नादेकृसंप्र/अंदाजपत्रक १८-१९/ 
प्र.क्र. ०४, दिनांक ११.०१.२०१९, दिनांक २१.०१.२०१९ व दिनांक २८.०१.२०१९ चा ई-मेल संदेश 


प्रस्तावना : 

हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाडयातील ४२१० गावे विदर्भातील 
पूर्ण नदीच्या खोऱ्यातील खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये जागतिक 
बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेसोबत केलेल्या करारनाम्यानुसार राज्य शासनाने प्रथमत: 
स्वनिधीतून खर्च करावयाचा असून झालेल्या खर्चापैकी oo % निधीची जागतिक बँकेकडून बाहय हिस्सा 
स्वरुपात प्रतिपूर्ती करून घ्यावयाची आहे. त्याकरिता प्रकल्पांतर्गत झालेल्या खर्चाचे तिमाही अहवाल 
प्रकल्प संचालकांनी वेळोवेळी जागतिक बँकेस सादर करावयाचे आहेत. 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांसाठी सुक्ष्म नियोजन आराखडे 
तयार करुन त्यानुसार संबंधित गावांमध्ये प्रकल्पांतर्गत कामे हाती घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्षास सन २०१८-१९ मध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन 
निर्णयान्वये रु.१६.०५ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला होता. प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षास सन २०१८- 
१९ मध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता आवश्‍यक असलेला उर्वरित निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.- 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकु-४६१८/प्र.क्र. ६०/८ अ 


शासन निर्णय : 


कि 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांना सन २०१८-१९ करिता 
प्रकल्पाकरिता रु.६५६.५३ लक्ष निधी (रु. सहा कोटी छपपन्न लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त) निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर निधी उदिष्ट शीर्ष निहाय खालीलप्रमाणे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. उद्दिष्ट शीर्ष वितरीत निधी 
Lae] १०- कंत्राटी सेवा १७०.०० 
२ | १२-विदेश प्रवास ३.५० 
३ ।१३- कार्यालयीन खर्च ३०.०० 
४ ।१४-भाडेपट्टीवकर २४.५० 
५ | २६- जाहिरात व प्रसिध्दी २५.०० 
६ | २८ - व्यावसायिक सेवा ४०२.९३ 

३०- इतर कंत्राटी सेवा ०.२५ 
५०- इतर खर्च ०.३५ 
एकूण ६५६.५३ 


. सदर रु.६५६.५३ लक्ष निधी (रु. सहा कोटी छप्पन्न लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त) प्रकल्प संचालक, 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरित 
करण्यात येत असून तो सन २०१८-१९ मध्ये प्रकल्पाकरिता पुढील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान/सिमांत शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, राज्य हिस्सा (३०%) 
(2809 A ६५५) 
१०- कंत्राटी सेवा 
१२-विदेशा प्रवास 
१३- कार्यालयीन खर्च 
१४ - भाडेपट्टी व कर 
१७ - संगणक खर्च 
२६- जाहिरात व प्रसिध्दी 
२८ - व्यावसायिक सेवा 
३०- इतर कंत्राटी सेवा 
५०- इतर खर्च 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र.क्र. ६०/८ अ 


डेः 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रु.६५६.५३ लक्ष निधी कोषागारातून 
आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्षी प्रकल्पाकरिता बाहय व राज्य हिछ्याचा निधी आवश्‍यकतेनुसार 


वेळोवेळी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी बाहय व राज्य हिळ््याच्या ७०:३० प्रमाणात खर्ची 
टाकण्याची दक्षता प्रकल्प संचालकांनी घ्यावी. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची 
पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी. 

प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर 
प्रतिपूर्ती मिळवावी. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक 
२.०४.२०१८ व दिनांक २५.०१.२०१९ अन्वये प्राप्त सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१३१११५११५४५०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Shrikant 
Chandrakant 
Andge 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र.क्र. ६०/८ अ 


९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

११.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१२.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१३. कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


